महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (ai) या संवर्गातील 
श्री. अमर किशोर जाधव, प्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : परिवि २०२१/प्र.क्र.२२४/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
(१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र: परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ 
(२) कौशल्य विकस, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन आदेडा क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७६/१५)/ 
व्यशि-१, दि.३१.०८.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचाळनालयांतर्गत, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गामध्ये श्री. अमर किशोर जाधव 
यांची दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन काळावधीकरिता संदर्भ क्र. (२) येथील दिनांक ३१.०८.२०१६ रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये प्राचार्य या पदावर प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / 
कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तां) या संवर्गातील श्री. जाधव यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केळेला असल्याने त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तांत्रिक) या 
संवर्गातील श्री.अमर किशोर जाधव, प्राचार्य यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 
असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या 
परिच्छेदातील खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास 
समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक 
सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि २०२१/प्र.क्र.२२४/व्यशि-१ 


अ..क्र नाव व पदनाम र्जू परिवीक्षाधीन | परिवीक्षाधीन | पदावरील 
दिनांक | कालावधीपुढे | कालावधी सेवा 
ढकलण्याची समाप्त नियमितपणे 
कारणे केल्याचा पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
foo र ३ | ४ | दु & 
षि श्री. अमर किशोर जाधव, ०१.०९.२०१६ | एकूण रजा २६ | २६.०९.२०१८ | २७.०९.२०१८ 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण दिवस 
संस्था, बल्लारपूर, 
जि.चंद्रापूर. 


2. 


2. 


ee 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात 
येते की, सदर अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ 
उचित कार्यवाही करावी. 
सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी- 
२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०२१६५३५६८४०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
DN: c=IN, o=Government Of itra, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DR. NAMDEO 
2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052bSef3bd93e74 
ff , cn=DR. 
KO N D | BA B H OSALE भकास cn=DR. NAMDEO 


Date: 2021.12.02 16:56:10 +05'30' 


(डॉ. ना. कों. भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी.(संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म.रा.,मुंबई 
यांच्यामार्फत) 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


